कोषागारातून रोख देय अनुदान 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ 
या आर्थिक वर्षासाठी सवर्साधारण घटकासाठी केंद्र 
हिऱड्याचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत...(२२१५ ९९८९) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राग्रापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २७.०३.२०१८ 


वाचा- १ शासन निर्णय क्र. राग्रापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१०, दिनांक ०३ मार्च, २०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र.राग्रापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१०, दिनांक २३.०३.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक- 
उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा)-१) मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद-५ ऐवजी सुधारीत परीच्छेद-५ खालीलप्रमाणे 
वाचावे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ३०/०६/२०१७ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभाग परिपत्रक दिनांक 
१८/०४/२०१७ मधील अनुक्रमांक ७ ते १८ मधील अटींची तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ 
व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटींची पुर्तता होत आहे. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५॥/५/.॥॥४॥॥8५७5॥॥9.9०५.॥1या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक क्र २०१८०३२७१०३८०४४१२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Deelip Pandurang fart tte 
Patil ————_ 
(दिलीप पां.पाटीळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Deelip Pandurang Patil 
Water Supply And 


प्रत, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४३)/वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता) सर्व जिल्हा परिषदा 

६. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

७. संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

८. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वचछता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, (रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

१३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पा.पु.४, पा.पु. २० 


Cc 40 A WO 


